सहायक प्राध्यापक, अणुविद्युत आणि दूरसंदेशवहन 
अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा 
(गट-अ) या पदावर नियुक्ती दिलेल्या उमेदवाराच्या 
पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: बदल्या-२०१८/प्र.क्र.१५१/१८/तांशि-१ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक:- २७ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/प्र.क्र. 
(१०८/१३), दि. २४.११.२०१७ 


शासन Sea -: 
सहायक प्राध्यापक, अणुविद्युत आणि दूरसंदेशवहन अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 


महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षकसेवा (गट-अ) या पदावर महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग पुरस्कृत एकूण ९ उमेदवारांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात 


आली आहे. सदर नियुक्तीप्राप्त उमेदवारांपैकी खालील उमेदवाराच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणात सक्षम 


प्राधिका-याच्या मान्यतेने बदल करण्यात येत असून त्याच्या सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण स्तंभ ७ येथे 


दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 
संदर्भाधीन | आयोगाने | आयोग । वर्गवारी । आयोगाने पूर्वीचे सुधारीत पदस्थापनेचे 
शासन । दिलेला | पुरस्कृत शिफारस | पदस्थापनेचे ठिकाण 
निर्णया- | गुणवत्ता | उमेदवाराचे केलेला ठिकाण 
मधील क्र नांव प्रवर्ग 
Let २ ३ | ४ 4 & a ee 
०९ ०९ श्रीमती खुला खुला शासकौय शासकौय अभियांत्रिकी 
माहेश्वरी दीपा (महिळा)-१ | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी 
बन्सीलाल महाविद्यालय, 
चंद्रपूर 


२. श्रीमती माहेश्वरी यांना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 
३. श्रीमती माहेश्वरी यांनी सदर आदेझाच्या दिनांकापासून उपरोक्त नियुक्तीच्या ठिकाणी एक 


महिन्याच्या आत हजर व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल संबधित संस्था प्रमुखाकडे सादर करावा. संस्था 


प्रमुखांनी तो अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. सदर पदावर र्जू 


शासन आदेडा क्रमांकः बदल्या-२०१८/प्र.क्र.१५१/१८/तांशि-१ 


होण्यास मुदतवाढ देण्याबाबतच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच विहीत 
मुदतीत सदर पदावर रुजू न झाल्यास नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 
छ. सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२७१५५७५७३००८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sameer 
Laxman 
Dhere 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती माहेश्वरी दीपा बन्सीलाल, प्लॉट नं. 32/A, खानदेश मिल कॉलनी, रिंग रोड, 
ललितकला भवन जवळ, जळगाव - ४२५ ००१ (नोंदणीकृत देय डाकेने) 


प्रत, 
१ 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे). 

) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर / पुणे. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


ल 


4 


£39) 


प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर /अवसरी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी ,चंद्रपूर / पुणे. 

सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) निवड नस्ती (तांशि-१). 


Nn ८. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


